मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११७/जल-२ 
मादाम कामा मार्ग,चौक हुतात्मा राजगुरु , 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ३१ जुले, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण भाग.आस्थाप.२०१६/प्र.क्र.८ (भाग-९) / 
जल-२, दि. ३१.०५.२०१७ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.- एसआरव्ही- २०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दि. २१.०६.२०२१ 
३. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१२६/जल-२, 
दि.१२/०२/२०१९ 
४.मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०१९/प्र.क्र.३१७/जल-२, 
दि.२४/०८/२०२० 
५. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११७/जल-२, 
३१/०५/२०२१ 
६. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७/जल-२, 
दि.३०/११/२०२२ 
७. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७/जल-२, 
दि.१५/०२/२०२३ 
८. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७ (भाग-१)/१/ 
जल-२, दि.१५/०४/२०२४ 
९. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७ (भाग-१)/२/ 
जल-२, दि.१५/०४/२०२४ 
१०. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र.३१३/२०२३ व मूळ अर्ज 
क्र.३१४/२०२३ मधील दि.२१/१२/२०२३ रोजीचे आदेश. 
शासन परिपत्रक -: 


उपरोक्त संदर्भ क्र.५ अन्वये “ उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष 


पदे” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
आता या शासन परिपत्रकासोबतच्या “प्रपत्र-अ” प्रमाणे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) 
गट-अ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत 


आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११७/जल-२ 


२. विभागाने संदर्भ क्र.१ मधील दि.३१/५/२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ८ (vi) मधील 
तरतुदीनुसार, संदर्भ wg अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) व उपविभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा या विभागाकडे कायमस्वरूपी समावेशन करण्याचा निर्णय 
घेतला आहे. त्यापैकी ०२ अधिकाऱ्यांचे समावेशन संदर्भ क्र.9 व ९ मधील शासन निर्णयान्वये रद्द 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे, संदर्भ क्र.१० येथील सदर मूळ अर्ज क्र.३१३/२०२३ व ३१४/२०२३ 
प्रकरणी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशास अनुसरून संबंधित 
अर्जदारांच्या अभिवेदनावर गुणवत्तेवर निर्णय घेऊन, संदर्भ क्र.८ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला असून, त्यानुसार समावेशन केलेल्या उर्वरित सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नावाचा या परिपत्रकासोबतच्या “MIA” (भाग-१) मध्ये अ.क्र.१० वरील 
अजितकुमार हनुमंत परांडे (ज्ये.क्र.१०) यांच्या नावानंतर समावेश करण्यात येत आहे. तसेच 
उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा या परिपत्रकासोबतच्या “प्रपत्र-अ” 
(भाग-२) मध्ये अ.क्र.३८ वरील श्री.अमोल प्रभाकर मुंडे (ज्ये.क्र.३८) यांच्या नावानंतर समावेश करण्यात 
येत आहे. 

३. सदरचे परिपत्रक आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या अधीनस्त 
प्रपत्र “अ” मधील संबंधित उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे, 
तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत स्वत:च्या अभिलेख्यात जतन करुन ठेवावी व त्याची 
एक प्रत शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 


दघ. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११४११३१६६२६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHARAD HARIBHAU KHARODE 


SHARAD HARI BHAU DN: CN = SHARAD HARIBHAU KHARODE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


सोबत :- प्रपत्र-“अ” वि यी यया 
(शा.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति -: 
१. मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव 
२. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


५. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११७/जल-२ 


६. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/नागपूर 

७. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी / प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग 

८. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) 

९. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 

१०.सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक ३१. 09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ" (भाग-१) 


मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्पाद्वारे समावेशन झालेले सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) (सरळसेवा)) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


अ.क्र. मृद व अधिकारी / जात प्रवर्ग जन्म दिनांक |।सध्याच्या पदावर | नियुक्तीचा मार्ग (सरळसेवेने / ज्येष्ठतेचा दिनांक सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शरा अभिप्राय 
जलसंधारण | कर्मचा-यांचे नाव (सर्वश्री) | (नियुक्ती नंतर पदोन्नत मर्यादित विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक अर्हता 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला झाल्याचा / | नियुक्त उमेदवारांचा गुणवत्ता 
असल्यास त्याचा सरळसेवेने क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
गोती दिनांक) आल्याचा दिनांक 
क्रमाक 
१. २ ३ षु & Ba aaa ८ ९ १२ 
णं हिं हरीभाऊ कारभारी गिते भ. ज. (डो ०१/०६/१९७६ १२/०८/२०१० सरळसेवेन/७०/२००७ १५/०७/२०१७ ३१/०५/२०३४ दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी संवर्गात 
पदोन्नत 
२ २ सुरज नानासाहेब शिंदे खुला ११/०३/१९८९ १४/१२/२०१५ सरळसेवा/२/२०१३ १५/०७/२०१७ ३१/०३/२०४७ दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी संवर्गात 
पदोन्नत 
३ ३ अमोल दिलीप मस्कर ०३/०१/१९८८ १४/१२/२०१५ सरळसेवा/६/२०१३ १५/०७/२०१७ ३१/०१/२०४६ a. renee 


दिलीप विठ्ठल निपाणे 


कविजित सुरेश पाटील 


हनुमंत अनिल खटके 


चेतन करबस HHS] 


सुहास भानुदास गायकवाड 


खुला 


१४/१२/२०१५ 


१४.१२.२०१५ 


१४/१२/२०१५ 


१४/१२/२०१५ 


१४/१२/२०१५ 


सरळसेवा/८/२०१३ 


सरळसेवा/१०/२०१३ 


सरळसेवा/१३/२०१३ 


सरळसेवा/६३/२०१३ 


सरळसेवा/७५/२०१३ 


१५/०७/२०१७ 


१५/०७/२०१७ 


१५/०७/२०१७ 


१५/०७/२०१७ 


१५/०७/२०१७ 


३१/१०/२०४१ 


३१/०१/२०५० 


३०-०६-२०४९ 


३१/१०/२०४५ 


३१/०१/२०४७ 


दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
पदोन्नत 
दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
पदोन्नत 
दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
पदोन्नत 
दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
पदोन्नत 
दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
पदोन्नत 


आदेशान्वये 
री संवर्गात 


आदेशान्वये 
री संवर्गात 


आदेशान्वये 
री संवर्गात 


आदेशान्वये 
री संवर्गात 


आदेशान्वये 


री संवर्गात 


न्वये 
तत 


न्वये 
तत 


न्वये 
तत 


न्वये 
iI 


न्वये 


तत 


7 


im अजितकुमार हनुमंत परांडे 


दिं श्री.यतिन ater 
कोठावळे 


अजा 


खुला 


खुला 


०१/०१/१९८७ 


०२/०६/१९८६ 


०७/०४/१९८८ 


१४/१२/२०१५ 


१४/१२/२०१५ 


०१/०१/२०१६ 


सरळसेवा/८८/२०१३ 


सरळसेवा/५/२०१३ 


सरळसेवा/५६/२०१३ 


१५/०७/२०१७ 


१५/०७/२०१७ 


०८/०९/२०१७ 


३१/१२/२०४४ 


३०/०६/२०४४ 


३०/०४/२०४६ 


ag. 


एम.टेक 


दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी संवर्गात 
पदोन्नत 
दिनांक ३०.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी संवर्गात 
पदोन्नत 


श्री.कोठावळे यांनी या विभागाकडे सेवा 
समावेशनासाठी सादर केलेल्या 
विकल्पाच्या दिनांकानुसार त्यांना 
ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 


द्र 


१२ 


१२ श्री. प्रफुल अनिल 
खिराडे 


अ.जा. 


२२/०३/१९९१ 


०१/०१/२०१६ 


सरळसेवा/९७/२०१३ 


०२/०२/२०१८ 


३१/०३/२०४९ 


बी.टेक 


श्री. खिराडे यांनी या विभागाकडे सेवा 
समावेशञानासाठी सादर केलेल्या 
विकल्पाच्या दिनांकानुसार त्यांना 
ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 


१३ 


१३ श्री. गौरव रविद्र बोरकर 


इ.मा.व. 


२५/०१/१९८७ 


०२/०९/२०१३ 


सरळसेवा/२२/२०११ 


०७/०५/२०१८ 


३१/०१/२०४५ 


एम.टेक 


श्री. बोरकर यांनी या विभागाकडे सेवा 
समावेशञनासाठी सादर केलेल्या 
विकल्पाच्या दिनांकानुसार त्यांना 
ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 


द्र 


१४8 


१४ श्री. दिपक खंडु लांडगे 


अ.जा. 


१२/०६/१९८८ 


०१/०१/२०१६ 


सरळसेवा/१०५/२०१३ 


१५/०६/२०१८ 


३०/०६/२०४६ 


एम.ई. 


श्री. लांडगे यांनी या विभागाकडे सेवा 
समावेशञनासाठी सादर केलेल्या 
विकल्पाच्या दिनांकानुसार त्यांना 
ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 


१५ 


१५ श्रीम.अंकिता अंबादास 
वाघमारे 


खुला 


२५/०७/१९८९ 


०१/०१/२०१६ 


सरळसेवा/१११/२०१३ 


२५/०६/२०१८ 


३१/०७/२०४७ 


एम.ई. 


श्रीम. वाघमारे यांनी या विभागाकडे सेवा 
समावेशनासाठी सादर केलेल्या 
विकल्पाच्या दिनांकानुसार त्यांना 
ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 


(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 
मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ee असल्यास त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 
| 
: र्य 


३ 10.1 ९ 

al as ee 0006 ७ १ ies | _ Pe 

: ७ -ई. (स्थापत्य) राज्य) 
द .प.) 


T 
भती 4646 ee 


सुभाष चैतरामजी कापगते AT. ०२/१२/१९६८ | २८/०५/२०१२ ॥ पदोन्नती | 39/92/2026 | बी.ई. (स्थापत्यो  । पदवीधर (जि.प) | Rate २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


विध हेही ३ ae 0. लड Ee क्या 
२ संभ दिलपाक अ 
aie 3 
y — 
ह साडूस्गबजरनराव 


AA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय | नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक असल्यास त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 
व ९ 
9 लक्ष्मण BHT 


सतीझा रंगराव कुलकर्णी 


खुला २०/०२/१९६६ । २८/०५/२०१२ २९/०२/२०२४ | बी.ई. (स्थापत्य) 
मा.व. ०१/०४/१९६५ | ०१/११/२०१३ ३१/०३/२०२३ बी.ई. (स्थापत्य) 


| 


पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


०७/०६/१९६६ । २८/०५/२०१२ ३०/०६/२०२४ बी.ई. (स्थापत्य) 


पदवीधर (जि.प.) |दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


AA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 

जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ 

विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक म त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 

आदेशाचा दिनांक 
eee nl 


प्रशांत गंगाधर भुत २५/०५/१९६३ | 09/99/2093 पदोन्नती । 39/04/2029] बी.ई. (स्थापत्यो । पदवीधर दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


अनिलकुमार गुलाबराव इंगळे ०१/०२/१९६६ १६/१०/२०१४ पदौोन्नती ३१/०१/२०२४ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


ARMA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 

जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ 

विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ee असल्यास त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 

आदेशाचा दिनांक 
ete ol 


संतोष मदनगोपाल बूब ३०/११/१९६९ १६/१०/२०१४ पदोन्नती ३०/११/२०२७ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेझान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 
रमेशकुमार हिरालालजी गुप्ता १५/०७/१९६५ १६/१०/२०१४ पदोन्नती ३१/०७/२०२३ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेझान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 
कृष्णमोहन वासुदेव राव खुला १७/०३/१९६३ । १६/१०/२०१४ पदोन्नती । ३१/०३/२०२१ बी.ई. (स्थापत्य) | पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


ARMA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक असल्यास त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 


प्रविण लिलाधर गजघाटे अ.जा. ०६/१२/१९६२ १६/१०/२०१४ पदोन्नती ३१/१२/२०२० बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


भिमाठांकर मलाप्पा dest .मा.व. २०/०३/१९६३ २८/०५/२०१५ पदोन्नती ३१/०३/२०२१ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (राज्य) ।|दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


ARMA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक म त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 
(८. ० oa 


०१/०६/१९६३ । २८/०५/२०१५ पदोन्नती | ३१/०५/२०२१ ए.एम.आय.ई पदवीधर (राज्य) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 

जलसंधारण अधिकारी 

संवर्गात पदोन्नत 
खुला ०२/०१/१९६३ | २८/०५/२०१५ पदोन्नती । ३१/०१/२०२१ बी.ई. (स्थापत्यो | पदवीधर (राज्य) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


२४ २४ पांडुरंग वसंतराव शोळके खुला ०१/०६/१९६४ । २०/०७/२०१६ पदोन्नती । ३१/०५/२०२२ ए.एम.आय.ई. पदवीधर (राज्य) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेझान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


AA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक म त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 
| 


र 


ae 
०१/०६/१९६३ । २०/०७/२०१६ पदोन्नती । ३१/०५/२०२१ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (राज्य) ।|दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 
२६ खुला ११/०७/१९६३ । २०/०७/२०१६ पदोन्नती | ३१/०७/२०२१ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (राज्य) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 
२७ अनिल प्रभाकर काटकर १९/१०/१९६३ २०/०७/२०१६ पदोन्नती ३१/१०/२०२१ ए.एम.आय.ई. पदवीधर (राज्य) ।|दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


ARMA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


शेरा 
( 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेर 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ee असल्यास त्याचा / जि.प) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 
[pee 2. 


0 0. a ee ee ee ee ees ee 
पदोन्नती 


२८ २८ शेखर विनायक वडाळकर खुला ०८/०८/१९६४ | २०/०७/२०१६ ३१/०८/२०२२ ए.एम.आय.ई. पदवीधर (राज्य) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 
२९ २९ अनंत रमेश जगताप खुला ०५/०९/१९८१ २१/०९/२०१६ पदोन्नती ३०/०९/२०३९ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 
३० ३० भुमेशा मनोहर दमाहे .मा.व. ०७/१०/१९८१ २१/०९/२०१६ पदोन्नती ३१/१०/२०३९ बी.ई. (स्थापत्य) पदवीधर (जि.प.) | दिनांक २९.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गात पदोन्नत 


AA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक eee / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 


जि कवन वत क eee अय कक ee आळी 


AA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक 39.09.2028 चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ"(भाग-२) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) 
(राज्य + जि.प.) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव | जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय । नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (सरळसेवा/ दिनांक 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (स्थापत्य) (राज्य | पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक म त्याचा / जि.प.) 
दिनांक) संवर्गातील 
पदोन्नती 
आदेशाचा दिनांक 
: पिक मा 


कका कडाका काला काळा डा 
11 त्क्क्त्ज 
= 


ARMA परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११७/जल-२,दिनांक ३१/०७/२४ चे सहपत्र 


"प्रपत्र-अ" ( भाग-३) 
मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्पाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) (पदविकाधारक) (राज्य -जि.प.) या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


मृदव अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव जात प्रवर्ग जन्म दिनांक | उपविभागीय ।नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (स्थापत्य) | (सरळसेवा/ दिनांक अर्हता 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (राज्य / जि.प.) पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक असल्यास त्याचा संवर्गातील 
दिनांक) पदोन्नती आदेशाचा 
दिनांक 


a er 
ee CO सकता तासन 

= 
ae 
ot 
( ) 
) 


Reenter [a [०5२ [even [at ३००७२ [aa eon [OO 
Ep i 


मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जलसंपदा विभागातुन विकल्यपाद्वारे समावेशन झालेले उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) (पदविकाधारक) (राज्य -जि.प.) या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतायादी . 


अ.क्र मृदव अधिकारी /कर्मचा-यांचे नाव जात प्रवर्ग उपविभागीय ।नियुक्तीचा मार्ग | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण (नियुक्‍ती नंतर अभियंता (स्थापत्य) | (सरळसेवा/ दिनांक अर्हता 
विभागाचा प्रवर्ग बदलला (राज्य / जि.प.) पदोन्नती) 
ज्येष्ठता क्रमांक असल्यास त्याचा संवर्गातील 
दिनांक) पदोन्नती आदेशाचा 
दिनांक 

cae 
ie 

: 


र es a जाला माड काया 
र त 
i 


